वितरण आदेठा “सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात acai 
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र. शिवृत्ती २०१८/प्र.क्र.११८/शिक्षण, दि. ११.१०.२०१८ 
२. शासन निर्णय क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.२८/शिक्षण-२, दि. ३०.०८.२०२३. 
३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचाळनालय,पुणे यांचे दि. २६.१०.२०२३, 
दि. ०३.११.२०२३, दि.०७.११.२०२३ व दि. ०८.११.२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

विजाभज इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामुलींना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती 
योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ सत्राकरीता दि.११.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार 
सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या निवड 
समितीच्या दि.२१.०८.२०२३ च्या बैठकीत शाखा / अभ्यासक्रम निहाय गुणानुक्रमानुसार ५० पात्र 
विदयार्थ्याची दि.३०.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये अंतिम निवड करण्यात आली आहे. 


सन २०२३-२४ करिता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अंतिम निवड केलेल्या एकूण ५० 
पैकी ३२ विद्यार्थी व सन २०२२-२३ मधील २ अशा एकूण ३४ विद्यार्थ्यांसाठी रु. १२,८८,१०,२०० /- 
(अक्षरी रुपये बारा कोटी अठयानऐंशी लाख दहा हजार दोनशे फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची मागणी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय पुणे यांनी शासनाकडे केली 
आहे. त्यानुसार सदर ३४ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीअंतर्गत शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार 
निधी वाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२३-२४ करिता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अंतिम निवड केलेल्या एकूण ५० 
पैकी ३२ विद्यार्थी व सन २०२२-२३ मधील २ अशा ०५ विभागातील खालीलप्रमाणे 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 


एकूण ३४ विद्यार्थ्यांना रु.१२,८८,१०,२०० /- (अक्षरी रुपये बारा कोटी अठयानऐंशी लाख दहा हजार 
दोनशे फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र विभाग एकूण विद्यार्थी संख्या | संचालक.इ.मा.ब.क. संचालनालय, | वितरीत 
सन २०२३- | सन २०२२- | पुणे यांच्याकडून प्राप्त विद्यार्थिनिहाय करावयाचा निधी 
ऱ्ह २३ प्राप्त प्रस्ताव 
pe अमरावती ०५ ०२ ०६ (०४-- ०२) 2,88,49,883/- 
2 नागपूर १३ - | ॥६ शा ५,१०,३१,८(७४/- 
३ नाशिक ७ - | ४ ९२,१४,५६३/- 
४ औरंगाबाद (१. | - | Mee ६७,९४,९४८/- 
षु पुणे १८ |- | १२ ३,६८,१७,३७२/- 
मुंबई ०६. ee 1 -| 
एकूण ko ०२ ३४ १२,८८,१०,२००/- 
एकूण (अक्षरी रुपये बारा कोटी अठयानऐंशी लाख दहा हजार दोनऱो फक्‍त) 
२. यासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यांना नियंत्रक 


अधिकारी व संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उपसंचालक यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या 
तरतूदीच्या मर्यादेत विहित प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण 
(जिल्हा निहाय/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चूकता शासनास सादर करण्याची 
जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यांची राहील. 

3. परदेश शिष्यवृत्ती अंतर्गत शासन निर्णय दि. 99.90.2094 व शासन शुद्धिपत्रक 
दि.२४.०१.२०२३ दि.१६.०३.२०२३ मधील अटी व शार्तीची पुर्तता करुन संबंधित विद्यार्थ्याचे निधी 
मागणीचे प्रस्ताव तपासून व सदर शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीची पुर्ततेनुसार निधी मंजूर 
करावा. 

8. योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच 
वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार सदर 
निधी खर्च करतांना कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 


ष्‌. 


सदरचा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्रमांक झेडजी-०३ (०२) (१८) 


विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परेदशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती 
(कार्यक्रम) (२२२५ एफ २१८)" या लेखाशीर्षातर्गत उपलब्ध केलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३११०८१६५८५२३६३४ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDHARTH AMRUTRAO ZALTE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 


DN: c=IN, ० प 
५ | D D H A RTH BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=dc54b49c6f5c903027053476b3a6ef50b46ff44a7e8b82 
fef7 bfdd100c56194, p ICode=400032, st=Mah. ht 
ialNumber=8EA004AE581 D6FF06989D826800FF7528B6FD64 
AM R UTRAO ZA LTE 18579108C011AE21079E9E0C9, ‘SIDDHARTH AMRUTRAO, 


Date: 2023.11.08 16:59:56 +05'30' 


(सिध्दार्थ अ. झाल्टे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव 

मा. सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण /सर्व प्रादेशिक उप संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
९. 
१०. 


सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण/सर्व सहाय्यक संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


११. निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


